शासन निर्णय :- 


मागणी क्र. झेडजी-३, प्रधानशीर्ष २२२५ अंतर्गत 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत 
राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या जाहिरात व 
प्रसिध्दीकरिता नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास 


मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४६/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : 93.92.2022 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या जाहिरात व 
प्रसिध्दीकरिता मागणी क्र.झेडजी-३, प्रधानशीर्ष २२२५ अंतर्गत नवीन उपशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. नवीन लेखाशीर्षाचा तपश्लील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शिर्षक लेखाशिर्षाचे मराठी नाव लेखाशिर्षाचे इंग्रजी नाव 
मागणी क्रमांक झेडजी-३ ZG-3 
प्रधान लेखाशिर्ष २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित | 2225-Welfare of Scheduled — Castes, 
जमाती, इतर मागासवर्गीय व Scheduled iy आत Other Backward 
en Classes and Minorities 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण 
उपप्रधान लेखाशिर्ष । ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण 03- Welfare of Backward classes 
गौण शिर्ष १०२, आर्थिक विकास 102, Economic Development 
गट fay (09) विमुक्त जाती भटक्या जमाती | (0%) Welfare of Vimukta Jati Nomadic 
इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग Tribes Other Backward classes and Special 
aes Backward classes 
यांचे कल्याण 
उप fre (०१) (११) इतर मागास बहुजन (01) (11) Advertisement and Publicity of 
Aarqarba राववेण्यात येणार्‍या nee implemented by Other Backward 
te Bahujan Welfare. 
योजनांच्या जाहिरात व प्रसिध्दीबाबत 
२६ जाहिरात व प्रसिध्दी 26, Advertising and Publicity 
अनिवार्य / कार्यक्रम | (कार्यक्रम) Scheme 
संगणक संकेतांक । २२२५एफ६९३ 2225 F693 


२. हे आदेश महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी) १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचारविनिमय 
करुन त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/ विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग/युओआर- 
११३/२०२२-२३/६१६, दि.२२.११.२०२२ तसेच, वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१०/अर्थ.५, दि.०७.१२.२०२२ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४६/अर्थसंकल्प 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१६११४६०१७४३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Siddharth A Zalte 


क =IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SOCIAL 
| h a [| h JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
postalCode=40003 harasht 


2.5.4.20=dc54b49c6f5c903027053476b3a6ef50b46ff44a7e8b820F 
7 bfdd100c561 


pseudonym=4334586425E30572257A4DC 1 BOFDB4F8B475B4D3, 
a te ialNumber=8EA004AE581D6FF06989D826800FF7528B6FD641 
8579108C01 1AE21079E9E0C9, cn=Siddharth A Zalte 
2022.12.16 11:48:45 +05'30' 


(सिध्दार्थ अ. झाल्टे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित:- 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
2) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (TM Section) महाराष्ट्र, मुंबई 

3) कार्यासन व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-५, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई 

४) कार्यासन-१४१३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 

4) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


